फौजदारी तसेच गंभीर स्वरुपाच्या 
गुन्हयांमधीळ साक्षीदारांस धमकी 
आल्यास किंवा त्यांच्या जिवीतास धोका 
निर्माण झाल्यास त्यांना संरक्षण 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीआरटी २०१२ / प्र.क्र. ६९६ / पोल - ११ 
गृह विभाग, जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर १, 
३० वा मजला, कफ परेड, मुंबई - ४०० ००५. 
तारीख: २२ जानेवारी २०१५ 


वाचा- 
१) शासन निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय क्र. सीपीसी - ०३०८/प्र.क्र. २२१/पोल- ७, दि. - ११.०४.२०१४ 


प्रस्तावना - 

फौजदारी तसेच इतर गंभीर स्वरुपाच्या गुन्हयामध्ये साक्षीदारांना धमकी देण्याचे तसेच त्यांच्या जिवीतास 
धोका निर्माण झाल्याची अनेक प्रकरणे आढळून येत आहेत. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथील क्रिमिनल रिट 
याचिका क्र. २५९१ / २०११, श्री. विनय श्रीकृष्ण जाधव विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर यामध्ये मा. उच्च 
न्यायालयाने दिलेले निर्देश तसेच विधी आयोगाने केंद्र शासनास सादर केलेल्या १९८ व्या अहवालातील शिफारशी 
यास अनुलक्षून राज्यातील फौजदारी तसेच गंभीर स्वरुपाच्या गुन्हयांमधील साक्षीदारांच्या जिवीतास धोक निर्माण 
झाल्यास त्यांना संरक्षण देणेबाबत गृहविभागामार्फत शासन निर्णय क्र. सीपीसी - ०३०८ / प्र.क्र. २२१/ पोल - ७, 
दिनांक 99.08.2098 अन्वये निर्गमित करण्यात आलेले आहे. या शासन निर्णयानुसार जिल्हा पोलीस 
आयुक्तालय, दहशतवाद विरोधी पथक स्तर, गुन्हे अन्वेषण विभाग (गुन्हे, आणि पोलीस आयुक्तालय, स्तरांवर 
समिती गठित करण्यात आलेली असून त्यामध्ये पोलीसांमार्फत संरक्षण पुरविण्याची कार्यपध्दती नमूद आहे. परंतु 
शासन स्तरावर एक समिती गठित करुन साक्षीदारांना संरक्षण पुरवणेबाबतच्या मुद्याचे पुन्हा नव्याने अवळोकन 
होऊन तात्काळ पोलीस संरक्षण पुरवणे आवश्‍यक असलेबाबत मा. न्यायालयाने सुमोटो रिट याचिका क्र. ४६६ / 
२०१० या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान दिनांक २०.०८.२०१३ रोजी शासनास सूचना दिलेल्या आहेत. त्यास 
अनुसरून दिवाणी, फौजदारी तसेच गंभीर स्वरुपाच्या गुन्हयांमधील साक्षीदारांस धमकी आल्यास अथवा त्यांच्या 
जिवीतास धोका निर्माण झाल्यास त्यांना संरक्षण देण्याबाबत आवऱ्यक त्या उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने शासन 
स्तरावर समिती गठित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरटी २०१२/ प्र.क्र. ६९६/ पोल - ११ 


शासन निर्णय- 

या शासननिर्णयान्वये फौजदारी तसेच गंभीर स्वरुपाच्या गुन्हयांमधील साक्षीदारांस धमकी आल्यास किंवा 
त्यांच्या जिवीतास धोका असल्यास सदर साक्षीदारांस पोलीस संरक्षण देण्यासंदर्भात शासनस्तरावर पुढीलप्रमाणे 
समिती गठित करण्यात येत आहे. 


शासन स्तरावरील समिती. 
(१) अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, - अध्यक्ष 
(२) प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय विभाग 2 सदस्य 
(३) अपर पोलीस महासंचलाक, (कायदा व सुव्यवस्था), 
महाराष्ट्र पोलीस मुख्यालय, मुंबई. = सदस्य 
(8) उप सचिव, गृह विभाग, कि सदस्य सचिव 


सदर समिती अर्जदारांस तात्काळ व पुरेसे पोलीस संरक्षण मिळण्याच्या दृष्टीकोनातून आव्यक त्या 
उपाययोजना सुचविल. त्याचप्रमाणे विविध प्रकारच्या उदा. लहान मुळे, महिला, वयोवृध्द व इतर विविध 
वर्गवारीच्या साक्षीदार असणा-या व्यक्‍तींना पोलीस संरक्षण पुरवणेबाबत सदर समिती आवश्‍यक त्या उपाययोजना 
करील. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०१२३१३२०१९७२२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ढु Digitally signed by Vitthal 
V | tt h a | Dattaram Phansekar 
DN: CN = Vitthal Dattaram 
Phansekar, C = IN, S = 


D att a r a mM Maharashtra, O = 


Government Of Maharashtra, 
OU = Desk Officer 


P h anse ka I Date: 2015.01.23 17:28:42 


05'30' 


वि.द.फणसेकर 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

३. सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

४. सर्व मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

५. मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, 

६. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरटी २०१२/ प्र.क्र. ६९६/ पोळ - ११ 


७. अपर मुख सचिव, (परिवहन व बंदरे) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक. 

८. अपर मुख्य सचिव (रा.ऊ.शु.) यांचे स्वीय सहाय्यक 

९. प्रधान सचिव (अपिल व सुरक्षा), यांचे स्वीय सहाय्यक. 

१०. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
११. मा. लोकआयुक्त / उप लोकआयुक्‍्त, महाराष्ट्र राज्य, 

१२. सचिव (fase) यांचे स्वीय सहाय्यक, 

१३. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय विभाग, - सदस्य, यांचे स्वीय सहाय्यक. 
१४. सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

१५.पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१६.अपर पोलीस महासंचालक (का. व सु. महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१७.अपर पोलीस महासंचालक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे 

१८.अपर पोलीस महासंचालक, (कारागृह) महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१९. विशेष पोळीस महानिरिक्षक (सुरक्षा) राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई. 

२०. सर्व विशेष पोलीस महानिरिक्षक 

२१. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

२२.सर्व पोळीस आयुक्त / सर्व पोलीस सह आयुक्त / सर्व पोलीस उप आयुक्‍त 
२३. सर्व पोलीस सह आयुक्त (गुन्हे) / सर्व अतिरिक्‍त पोलीस आयुक्‍त (गुन्हे) 
२४. सर्व अतिरिक्त पोळीस आयुक्‍त (विशेष शाखा) 

२५. सर्व पोलीस उप आयुक्‍त (विशेष शाखा) 

२६. सर्व जिल्हाधिकारी 

२७. सर्व पोलीस अधिक्षक / सर्व पोलीस उप अधिक्षक 

२८. महासंचालक माहिती व जनसंपर्क संचालनालय (प्रसिध्दीसाठी) 

२९. सर्व पोलीस निरिक्षक (स्थानिक गुन्हे शाखा) 

३०. सर्व पोलीस निरिक्षक (जिल्हा विशोष शाखा) 

३१. संगणक समन्वयक, गृह विभाग (शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्दीसाठी) 
३२. सर्व उप सचिव / सह सचिव गृह विभाग, 

३३. निवडनस्ती (पोल - ११) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


